महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र. ०२२ २२७९ ३६६८ ई-मेल: sashi¥.hted-mh@gov.in 
क्र: लवेसू-२०२३/प्र.क्र.१३/ई-७१२६५०ग्रं.क./शिकाना दिनांक : २१ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा:- उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा समक्रमांकाचा दि.२० डिसेंबर,२०२३ रोजीचा शासन आदेश. 


शासन आदेठा 


श्री.दत्तात्रेय क्षीरसागर, ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे दि.२०.१२.२०२३ पासून अजित 
रजेवर असल्याने त्यांच्या रजेच्या कालावधीत ग्रंथालय संचालक पदाचा अतिरीक्त कार्यभार श्री.राजेंद्र 
कोरे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, रत्नागिरी यांच्याकडे उपरोक्‍त नमुद शासन आदेशान्वये सोपविण्यात 
आला होता. तथापि सदरचा शासन आदेशा रद्द करून याद्वारे सुधारीत आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 
२. श्री.दत्तात्रेय क्षीरसागर, ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे दि.२०.१२.२०२३ पासून अजित 
रजेवर असल्याने त्यांच्या रजेच्या कालावधीत ग्रंथालय संचाळक पदाचा अतिरीक्त कार्यभार श्री.अशोक 
मारुती गाडेकर, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, अहमदनगर यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. 
३. श्री.अशोक मारुती गाडेकर, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, अहमदनगर यांनी सदर पदाचा अतिरीक्त 
कार्यभार त्यांच्या पदाचा कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या सांभाळून धारण करावा. सदर अतिरीक्त कार्यभार 
श्री. क्षीरसागर रजेवरुन परत येईपर्यंत अथवा शासनाच्या पुढील आदेझशापर्यंत सुरु राहिल. श्री.अशोक 
मारुती गाडेकर, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, अहमदनगर यांनी ग्रंथालय संचालक पदाचा अतिरीक्त 
कार्यभार त्वरीत स्विकारुन त्याबाबतचा अहवाल शासनरास सादर करावा. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२११३०१०६०००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
ATA TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


PANDURANG LUBAL कयाय 
(प्रताप लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. श्री.दत्तात्रेय क्षीरसागर, ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. श्री. अशोक मारुती गाडेकर, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, अहमदनगर. 
प्रत: 

१. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, नागपूर. 

२. प्रधान सचिव, (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), शिबिर कार्यालय, नागपूर. 

३. ग्रंथालय संचालक ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन START क्रमांकः लवेसू-२०२३/प्र.क्र.१३/ई-७१२६५०ग्रं.क./शिकाना 


४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. उपसंचालक (आस्थापना) ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. श्री.राजेंद्र कोरे,तांत्रिक सहाय्यक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती ग्रंथालय,दापोली, 
जिल्हा .रत्नागिरी. 

८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


